महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :-डीपीपी-०६२२/प्र.क्र.१३६/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२८ जून, २०२२ 


-: शासन Seat :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पुढील तकत्यातील स्तंभ (२) नमूद अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्त्यांच्या त्यांच्या विद्यमान पदावरुन, स्तंभ (४ मध्ये निर्दिष्ट पदावर बदलीने 
पदस्थापना करीत आहे. 
अ.क्र अभियोक्त्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

शि न श्रीमती शोभा शारद | सत्र न्यायालय, परभणी ।सत्र न्यायालय, जालना 
विजयसेनानी 
२. श्रीमती देवयानी मधुकरराव | सत्र न्यायालय, जालना । सत्र न्यायालय, परभणी 
सरदेशपांडे 


सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने आदेश निर्गमित 
करण्याची आवश्यकता नाही. 
संबंधित अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्त्यांनी तात्काळ त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे आणि रुजू अहवाल संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
सदर झासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१२१९४७१२२९ असा आह. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . 
VENKATESH BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र ८, मुंबई / नागपूर. 
) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.. 

) उपसंचालक, अभियोग संचालनालय, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

४) श्रीमती शोभा arex विजयसेनानी, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 

) श्रीमती देवयानी मधुकरराव सरदेशपांडे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना / परभणी. 
) निवडनस्ती (पोल-१०) 


